~ 


S- ——w> 


~~ 


कळंबे तर्फ ठाणे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) 
येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र. पापुयो - २४१८/प्र.क्र. ४१/पापु १७ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 26 ATE, २०१८. 


वाचा - 


ग्रामपंचायत कळंबे तर्फ ठाणे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) यांचा ग्रामसभा ठराव क्र. २०, दि. 
१५/८/२०१०. 

शासन पत्र क्रमांक पापुयो-२४१७/प्र.क्र. १२/पापु-१७, दिनांक २६/४/२०१७. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.वि., जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. ग्रापापुवि/ /कोजिप/ 
कावि -७/५२०/२०१८, दि. २१/२/२०१८. 

अधिक्षक अभियंता, विभागीय पाणी पुरवठा कक्ष, पुणे यांचे सुधारीत तांत्रिक मान्यतेचे पत्र 
विपापुक/तांशा]/१४०/२०१७, दिनांक ३०/११/२०१७. 


शासन निर्णय :- 

कळंबे तर्फ ठाणे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. 
२,२०,७५,७५९/- (ढोबळ) किमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय क्र.१ येथील ग्राम सभा 
ठरावान्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तथापी सदर योजनेच्या कामाच्या जादा 
दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाली. सदर योजनेच्या कामाच्या जादा दराच्या 
निविदेस संदर्भ क्र. २ अन्वये कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली आहे. अधिक्षक अभियंता, विभागीय 
पाणी पुरवठा कक्ष, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्रस्तुत योजनेच्या रु. २,३८,७०,३२९/- 
(ढोबळ) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिळी आहे. त्यानुसार, 
कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.वि., जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा 


योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
संदर्भाधिन पत्र क्र.४ अन्वये शासनास सादर केला होता. तद्‌नुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या 
आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक पापुयो २४१८/प्र.क्र. ४१/पापु १७ 


झासन निर्णय 


कळंबे तर्फ ठाणे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 


रु. २,३८,७०,३२९/- (ढोबळ) (अक्षरी रुपये दोन कोटी अडतीस लक्ष सत्तर हजार तीनशे 
एकोणतीस फक्त) एवढ्या सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. 


अटी 


. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 


देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 


येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतीळ घसारा किंवा यंत्रसामुग्री 
नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत 
मिळणार नाही. 


. सदर योजनेची कामे पूर्ण होऊन, योजना ग्रामपंचायतीस हस्तांतरीत झालेली असल्याने, 


योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 


देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity of bills) ¢¢ पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ 
करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 


. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 


जिल्हा परिषदेची राहील. 


या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. १७,९४,५७०/- (अक्षरी रुपये सतरा 


लक्ष AA हजार Waal सत्तर फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा खालील राज्य 


हिळ्यातून /जिल्हा नियोजन मंडळाकडून /किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणा-या 


निधीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो २४१८/प्र.क्र. ४१/पापु १७ 


३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या 
क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, 
उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२६११४४४३८७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


Dnyaneshwar M Jawale 
D N y a N e DN: CN = Dnyaneshwar M 

Jawale, C = IN, S= 

Maharashtra, O = 


S h W a l Mi Government Of Maharashtra, 
OU = Water Supply and 


Sanitation Department 
Date: 2018.03.26 13:39:42 
AWAIE +0830 


(ज्ञा. म्हा. जावळे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 

) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 

) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्वी 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 

) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 

१०) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था(वासो), बेलापूर, नवी मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे. 
) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोल्हापूर 

१३) संचालक(वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक पापुयो २४१८/प्र.क्र. ४१/पापु १७ 


१४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

१५) वरिष्ट भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोल्हापूर. 

१०) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, कोल्हापूर 

११) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१२) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कार्यासने (पापु-०४, ०६,०७,०९,१०,१३,१८ व २०, पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१५) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


